RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष २, अंक ३ ९ ] 


सोमवार, ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश 


जीवनावश्यक वस्तू 


अधिनियम , १ ९ ५५. 
क्रमांक केईआर . १०१३/ प्र.क्र . ८५ / ना.पु. २७.– जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९ ५५ (१९ ५५ चा १० ) कलम ३ चे पोट - कलम ( २ ) 
मधील पोट- कलम ( सी ), ( डी), ( एच ) (१), (२ ) आणि ( जे ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, त्याचबरोबर पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू 
मंत्रालय , भारत सरकार यांचे आदेश क्र . जी.एस.आर. ४१ (ई), दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या सर्व 
इतर अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन “ महाराष्ट्र केरोसिन डिलर्स लायसेन्सींग ऑर्डर, १९ ६६ ” मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 

करीत 
आहे 
१ . या आदेशास “ महाराष्ट्र केरोसिन डिलर्स लायसेन्सींग ( सुधारणा) आदेश, २०१६ ” असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र केरोसिन डिलर्स लायसेन्सींग आदेश, १९ ६६ ” ( यापुढे “ १९ ६६ चा आदेश " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) 
च्या कलम २, मधील , 

( अ ) पोट - कलम ( एफ ) मध्ये खालील पोट -कलम समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

( एफ -१ ) “ नॉन पीडीएस केरोसिन (विनाअनुदानित दराचे केरोसिन) " म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
वितरीत करण्यात येणाऱ्या केरोसिन व्यतिरिक्त इतर केरोसिन . 


“ 


२ . 


“ 


( १ ) 


भाग चार - क - ५३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १७, २०१६ / आश्विन २५, शके १ ९ ३८ 


. 


( ब ) पोट - कलम ( जी -१ ) मध्ये खालील पोट -कलम समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


( जी -१ - अ ) पीडीएस केरोसिन ( अनुदानित दराचे केरोसिन ) ” म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत 
करण्यात येणारे केरोसिन . 


३ . 


१९ ६६ च्या आदेशातील कलम १३ मध्ये खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात येत आहे , 

परंतु असे की , समांतर बाजार योजनेंतर्गत घाऊक विक्रेते व केरोसिन डिलर्स यांना नॉन पीडीएस केरोसिनचा (विनाअनुदानित 
दराचे केरोसिनचा ) पुरवठा, वितरण , खरेदी-विक्री व व्यापार या बाबींकरीता या आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उ. द . वाळूज, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


